केंद्र शासन सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजना (PMEME) या योजनेची 
सन २०२२-२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी 
रुपये १७५.९० कोटी रुपयाच्या आराखड्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मस्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २६/०७/२०२२ 


वाचा:-१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१२०/९-अे, दि. २३.१२.२०२० 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ४ एप्रिळ, २०२२ 
३.शासनाचे केंद्र शासनास लिहिलेले समक्रमांकाचे इंग्रजी No.PAY-2022/C.R.114/9-A, 

Dated:12t" July, 2022 चे पत्र. 
४.नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन) कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र./पीएमएफएमई/प्रस्ताव/२०६०९/२०२२, दि.०९.०६.२०२२ 
५. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र./पीएमएफएमई/ 
प्रस्ताव/२२१३६/२०२२, दि.२३.०६.२०२२ व जा.क्र./पीएमएफएमई/२४७९८/२०२२, 
दि.१५.०७.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी 
केंद्र पुरस्कृत Prime Minister Scheme for Formalization of Micro Food Processing 
Enterprises (PMFME) या योजनेस केंद्र शासनाने मान्यता दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासन 
सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगे योजना (PMFME) ही योजना राज्यात 
सन २०२०-२०२१ पासून पुढील पाच वर्षासाठी म्हणजे सन २०२४-२०२५ पर्यंत राबविण्यास वरील 
वाचा येथील दि. २३.१२.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 


सदरहू योजनेची सन २०२२-२०२३ मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र हिस्सा व 
राज्य हिस्सा मिळून एकूण रुपये १७५.९० कोटी (रूपये Val पंच्याहत्तर कोटी नव्वद लक्ष फक्त) 
एवढया रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सदर योजनेची सन २०२२-२०२३ मध्ये 
अंमलबजावणी करण्यासाठी आयुक्त (कृषि) यांच्याकडून उपरोक्‍त वाचा येथील क्रमांक ५ च्या पत्रान्वये 
रुपये २०.०० कोटी रक्‍कम निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्याअनुषंगाने सदर योजनेची 
सन 2022-2023 मध्ये अंमलबजावणी करण्यासाठी अर्थसंकल्पित केलेल्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुसार शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-ओ 


शासन निर्णय :- 

१. केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) या योजनेची 
सन २०२२-२०२३ मध्ये राज्यात अंमलबजावणी करण्याकरिता रुपये १७५.९० कोटी (रुपये Val 
पंच्याहत्तर कोटी नव्वद लाख फक्त) एवढया रकमेस पुढीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


(रक्‍कम रुपये कोटीमध्ये) 
योजनेचे नांव जात प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (§0%) अर्थसंकल्पीय 
/राज्य हिस्सा (४०%) अंदाज सन 
२०२२-२०२३ 
प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न | सर्वसाधारण प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६०%) ९०.०० 
प्रक्रिया उद्योग योजना राज्य हिस्सा (४०%) ६०.०० 
एकूण १५०.०० 
अनुसुचित जाती प्रवर्ग केद्र हिस्सा (६०%) ११.४५ 
राज्य हिस्सा (४०%) ६.०० 
एकूण १७.४५ 
अनुसुचित जमाती प्रवर्ग केंद्र हिस्सा (६०%) ५.९३ 
राज्य हिस्सा (४०%) २.५० 
एकूण ८.४३ 
एकूण सर्व प्रवर्ग १७५.९० 


२. सदरहू निधी चालू वर्षी त्या-त्या प्रवर्गाच्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमत: प्रलंबित प्रकरणांसाठी 
वापरण्यात यावा. 


४. Saad वाचा येथील शासन निर्णय दि. २३/१२/२०२० अन्वये विहित केलेल्या तरतुदींनुसार 
सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यात यावी व त्यानुषंगाने योजना सन २०२२-२०२३ मध्ये 
राबविण्याकरिता मार्गदर्शक सूचना कृषि आयुक्तालय स्तरावरून निर्गमित कराव्यात. 


५. सदर योजना सन २०२२-२३ मध्ये राबविण्याकरिता नोडल एजन्सी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) तथा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. या योजनेंतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
विनियोगाच्या अनुषंगाने नोडल एजन्सी प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-ओ 


राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम/सुचनांचे पालन करून लेखापरिक्षण करून निधी वितरणाचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र तसेच राज्य शासनास सादर करावे. 


७. निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये 
उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित अटी व 
शर्ती तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


८. सदर आदेश, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


र्‌, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७२६१२३९०६१८०१ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षंकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 
H EMANT GO RAKH NATH फकट MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


2.5.4.20=1775f5c28a439e88c4c Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e5 
t=Maharashtra, 


305303d, postalCode=400032, st 
M H A PA N KA R serial INumber=6756123D309547BB1E152AGAEB6042BDE4040836DF541FD3 


620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
Date: 2022.07.26 12:42:45 +05'30" 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

) मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
५) मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 

) 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
मा. विधान परिषद/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
१०) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.-४०० ०३२ 
99) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१३) अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
) 
) 
) 
) 


98) STOR मुख्य सचिव, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१५) प्रधान सचिव (पदुम), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२, 

१६) प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१७ राज्य नोडल एजन्सी (पीएमएफएमई) तथा आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य 
पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रअयो-२०२२/प्र.क्र.१६९/९-ओ 


१८)राज्य नोडल अधिकारी (पीएमएफएमई) तथा संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), 
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१९) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
२०) सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी/तालुका कृषि अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२१) सहाय्यक GASH (ळेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
22) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षण)-१/२, मुंबई/नागपूर, 
२३)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
२४) संचालक, लेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
२५) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


26) ad जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२७)माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

२८)कक्ष अधिकारी (का.१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

29) कक्ष अधिकारी (अर्थ.-१३/ व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३०) कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
३१)निवड नस्ती-९ओ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


